महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:-एपीपी-११२०/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ मे, २०२१. 
शासन Seat: 


अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक ०६.०५.२०२१ अन्वये 
श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची पदोन्नतीने 
पदस्थापना सचिव (बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आलेली 
आहे. त्यानुसार श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड यांनी सचिव ( बांधकामे ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई या पदाचा कार्यभार दि.०६.०५.२०२१ (म.नं.) पासून स्वीकारला आहे. 

श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड हे सह व्यवस्थापकीय संचालक ( अभियांत्रिकी )-9 या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार सन २०१८ पासून सांभाळत आहेत. महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग अंतिम टप्प्यात असून 
वर्सोवा बांद्रा सी-लिक व मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील मिसिंग लिंक हे प्रकल्प सुध्दा त्यांनी हाताळलेले 
असल्याने त्यांचेकडे सह व्यवस्थापकीय संचालक ( अभियांत्रिकी )-१ या रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
प्रशासकीय कारणास्तव पुढील seared ठेवण्यात येत आहे. 

सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५०७१६५८५८८५१८ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने, 

SAMPAT DASHRATH १५५५५ 0000ल 


2.5.4.20=e2d0677dc3b9f523d6452edd479c3b2edc0887c9102b 


SURYAVANSH| ig 
(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. अनिलकुमार ब. गायकवाड, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

3३. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 

महालेखापाल 9 (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल 2 (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर, 


eon SG © 


शासन AAT क्रमांकः एपीपी-११२०/प्र.क्र.२१०/प्रशा-२, 


१०.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

११.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.अपर मुख्य सचिव (सेवा) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.सचिव (साविस ) , यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५.सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, (सर्व) 

१९. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, 

२०.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१.उप सचिव व कार्यासन अधिकारी(का.९/का.९ अ/का. १०/का.१३/का. १६ ब), सा. प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२३.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख, 

२४.सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५.रोखशाखा (2 जादाप्रतीसह), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


